आस्थापना - कोकण विभाग 

अकृषिक कामासाठीची ८४ पदे, अपर तहसिलदार 
शेतजमीन न्यायाधिकरण यांची ५९ पदे अशा 
आकृतीबंधाबाहेरील एकूण १४३ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५८/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


१) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक : संकिर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ 
ई-८,दि.२०/०३/२००६. 

२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२६०६/प्र.क्र.२०६/ई-८, 
दि.१३/१२/२०१० 

3) महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३३/ई-८, 
दि.२१/०४/२०१७. 

४) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.३३/ई-८, 
दि.०४/०४/२०१९ व दि.२२/१०/२०१९ 

५) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१५/०२/२०२१ 

६) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.९४/ई-८, 
दि.१५/०४/२०२१. 

७) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०/०८/२०२१ 

८) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९४/ई-८, 
दि.२४/०९/२०२१. 

९) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२/०२/२०२२ 

१०) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५८/ई-८, 
दि.२९/०३/२०२२. 

११) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८/०८/२०२२ 

१२) उपायुक्‍त, (महसूल) कोकण विभाग, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-१/आस्था- 
१/अस्थायी पदे मुदतवाढ प्रस्ताव/२०२२,दि.१७/०८/२०२२. 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या दिनांक २२/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन कोकण विभागातील 
अकृषिक कामासाठीची ८४ पदे, अपर तहसिलदार शेतजमीन न्यायाधिकरण यांची ५९ पदे अशा 
आकृतीबंधाबाहेरील एकूण १४३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ या 
कालावधीसाठी महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २९/०३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १८/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
Sa अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०२२ ते दिनांक २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५८/ई-८ 


फेब्रुवारी,२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले 
आहेत. त्यास अनुसरुन अकृषिक कामासाठीची ८४ पदे, अपर तहसिलदार शेतजमीन न्यायाधिकरण 
यांची ५९ पदे अशा आकृतीबंधाबाहेरील एकूण १४३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०२२ ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कोकण विभागातील अकृषिक कामासाठीची ८४ पदे, अपर तहसिलदार शेतजमीन 
न्यायाधिकरण यांची ५९ पदे अशा आकृतीबंधाबाहेरील एकूण १४३ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.०३ 
येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधीळ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ 
सप्टेंबर,२०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२३ या कालावधीसाठी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक 
१८/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. सी-१,२०५३- जिल्हा प्रशासन, (०९३) 
जिल्हा आस्थापना,(०१) सर्वसाधारण आस्थापना,(०१)(०१),आयुक्‍त कोकण,(२०५३ ००२८) ०१, 
वेतन” या लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२०२३ साठी मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १८/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयात दरम्यानच्या 
काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याचे 
तसेच यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, 
याची सर्व प्रशासकीय विभागांनी नोंद घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केळे आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१००३१९५६०२५७१९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by 0-5॥/४॥ SAWDEKAR 8416 


Dr.SHWETA 1 यय गी 
SAWDEKAR BAIG eee 
( डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर/ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पालघर. 
3) प्रधान महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) -१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) अपर तहसिलदार,अंधेरी/कुर्ला-१/कुर्ला-३/बोरीवली-१/बोरीवली-२/ठाणे/कल्याण/ 
मिवंडी/वसई /पालघर/जव्हार/रत्नागीरी (संबंधित जिल्हाधिका-यांमार्फत) 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) अपर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पालघर/रायगड/रत्नागीरी व सिंधुदुर्ग. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५८/ई-८ 


९) कार्यासन अधिकारी, (आ.पु.क./ व्यय-९), वित्त विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
१०) कार्यासन अधिकारी, (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती, (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


